एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत सर्वसाधारण 
बाबींकरिता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील निधी वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र. २७५/का.०६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक : - ३० ऑक्टोबर,२०२३ 


वाचा :-१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, दि. १२.०४.२०२२. 
२) महिला व बाल विकास विभाग शा. नि. क्र. एबावि-२०२३/प्र.क्र.१३५/का.६, दि. २७.०७.२०२३. 
3) महिला व बाल विकास विभाग शा. नि. क्र. एबावि-२०२२/प्र.क्र.१४/का.६, दि. 04.08.2023. 


शासन निर्णय:- 
एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजने अंतर्गत नागरी प्रकल्प कार्यालयांचे भाडे अदा करण्याकरिता खाळील 


विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-१ मधील प्रधान लेखाशीर्ष/उपश्रीर्ष/उद्दिष्टामध्ये रकाना क्रमांक-४ मध्ये 
दर्शविल्यानुसार पुनर्वितरणाने घट करण्यात येत असून रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे पुनर्वितरणाने वाढ करण्यात येत आहे. 
त्यानुसार रकाना क्रमांक-१ मधील प्रधान लेखाशीर्ष/उपशीर्ष/उद्दिष्टामध्ये पुनर्वितरणा नंतरच्या रकाना क्रमांक-६ येथे 
नमूद विद्यमान तरतुदीमधून रकाना क्रमांक-७ मध्ये दर्शविल्यानुसार एकुण २.०० कोटी एवढा निधी वितरित करण्यास 


मान्यता देण्यात येत आहे. 
(रुपये लाखात) 
लेखाशिर्ष व बाब अर्थसंकल्पित | वितरित निधी | पुनर्वितरणाने | पुनर्वितरणाने | पुनर्वितरण |या आदेशान्वये 
तरतूद होणारी घट | होणारी वाढ | नंतरची वितरीत करण्यात येत 
२०२३-२४ तरतुद असलेला निधी 
Saas 2 3 ae =| s & | le 
२२३६-पोषण आहार ३५०.०० ७०.०० (-) २००.०० 7 १५०.०० शि 


०२-पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 
१०१-विशेष पोषण आहार कार्यक्रम 
(०८) (०५) एकात्मिक बाल विकास 
सेवा योजना (सर्वसाधारण खर्च) 
२२३६ १९४५ 

(कार्यक्रम) (अति.राज्य हिस्सा 
400% ) 


39- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


२२३६ १९४५ २००.०० 80.00 शि (+) 200,00 800,00 200,00 
(कार्यक्रम) (अति.राज्य हिस्सा 
400% ) 


१४- भाडेपट्टी व कर 


एकूण ५५०.०० ११०.०० (-) 200,00 (+)200,00 ५५०.०० २००.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.२७५/का.६ 


२. त्याचप्रमाणे कार्यालयीन वाहन इंधनावरील खर्च भागविण्याच्या अनुषंगाने खालील विवरणपत्रामधील 
रकाना क्रमांक-१ मधील प्रधान लेखाशीर्ष/उपशीर्ष/उद्दिष्टामध्ये रकाना क्रमांक-२ येथे नमूद विद्यमान तरतुदीमधून 
रकाना क्रमांक-४ मध्ये दर्शविल्यानुसार एकुण रुपये १५.०० लाख एवढा निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
लेखाशिर्ष व बाब विद्यमान तरतूद वितरित ।या आदेशान्वये वितरीत 
२०२३-२४ निधी करण्यात येत असलेला निधी 
11१ २ ३ 1 BR 
२२३६-पोषण आहार 
०२-पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 
१०१-विशेष पोषण आहार कार्यक्रम 
(०८) (०५) एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना 
(सर्वसाधारण खची 
२२३६ १९४५ 
(कार्यक्रम) (अति.राज्य हिस्सा १००%) 
१३- कार्यालयीन खर्च ४७५.०० ४१५.०० १५.०० 
एकूण ४७५.०० ४१५.०० १५.०० 


३. वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक १०.०८.२०१० नुसार कार्यालयीन वापरासाठीच्या वाहनावरील इंधनाचा 
खर्च १३- कार्यालयीन खर्च या उद्दिष्टामधून करणे अभिप्रेत आहे, याबाबतची नोंद घेऊन sass ती कार्यवाही 
करण्यात यावी. 
४. सदर झासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २३१/१४७२, दिनांक ०५.१०.२०२३ तसेच 
वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २७६/ व्यय-६, दिनांक १८.१०.२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या «www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१०२६११२३२२२८३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 

VI LAS DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT 

DEPARTMENT, 

2.5.4.20=cb 1564082173961 28e8dcaeed3f6fa70d9fd 

R A M D A S 209 fc83bdd68b3086 14534, postalCode=400032, 
st=l rashtra, 

ialNumber=C8B1E52C5C4F922AB6EB7A0B44101C 


ser 
838AEA34F29FBFFOAEBE9D85C3DE3468C2, cn=VILAS 
RAMDAS THAKUR 
Date: 2023.11.01 16:01:04 +05'30' 


(वि. रा.ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 

) मा. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 
) आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई, 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी, 


An A -O 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र.२७५/का.६ 


४) मा. मंत्री (म. व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (म. व बा. वि.), जिल्हा परिषद (सवी, 

६) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी /ग्रामीण / आदिवासी), 

७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

९) कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२) / वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थ-७), मंत्रालय, मुंबई, 
qo) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

११) निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


